मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 
दि. १३ ऑक्टोबर, २०२२. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे दि. ३१ जानेवारी, २०२३ 
रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे दि. १६ जानेवारी, २०२३ रोजीचे 
पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे दि. २४ जानेवारी, २०२३ रोजीचे 
पेत्र: 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे दि. १८ जानेवारी, २०२३ 
रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 
उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३०२ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १७९ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील 
२१ पदे Sail एकूण ३५०२ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत 
दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ मार्च, २०२३ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील क्षेत्रिय 
स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये 
उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या शासन 
निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, 
८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३२४१८०८०७३९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


WORKS DEPARTMENT, 


Digitally signed by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
S H | N D E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


2.5.4.20=1fbca76d1 1ad25e383a0e28da215f01e12183c1b565dd 
VIKRAMSINGH क णी 


ialNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C3789 


EASOEC8SEB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH 
PRAKASHRAO rae 


Date: 2023.03.27 11:44:18 +05'30' 


(विक्रमसिंह प्र. शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 


प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 
४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ a 
& पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ क 
: | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या क 
क्र. ae aa oe पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये aan यी 
! द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट . 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. १२ शि |_| १२ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ३०४ शिश Lo ३०४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधोक्षक अभियंता, ११३ शशी [= 1 ११३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, र्ड बिंग || ९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण ५२३ — st >"---- ५२३ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ a 
ह पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ee तच 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या सोत 
i अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये IT नावा ls 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ू 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१९ र. व्या ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १२३४ १ | a १२३४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ७४४ शिका ऐकि ७४४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३५३ क. शिका ३५३ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २३३२ [1 -- Oa | [1 60___| २३३२ 


IIR निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ क 
य पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व्य 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
की अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये aoe Sle 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट * 
संख्या 
g R 3 4 ण्‌ 
१ | मुख्य अभियंता शिंगी शिंगी शिंदी 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधोक्षक अभियंता, २७७* = a 200 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधोक्षक अभियंता, @x aa शिका ex 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधोक्षक अभियंता, ६१ तिशी aa ६१ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण ४३२ | 01 | 6 ४३२ 


*अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत विश्रामगृहासाठीची २२४ पदे ब आमदार 
निवास विश्रामगृहासाठीची ५३ पदे अशी एकूण २७७ पदे दर्शविण्यात आली आहेत. 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | E/N 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ य oe 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ० > 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये TT ae ie 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ] 
संख्या 
g R 3 4 & द्‌ 
१ । मुख्य अभियंता ०१ शिंग शिका og 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धीक्षक अभियंता, ०२ i= शिला OR 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, ०३ शिक्का a ०३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
डु धीक्षक अभियंता, ०९ शिश शिश ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण Qu a '.__ 1 Fo Qu 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ न 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व्रि 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
a अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये |" यायाचा oe 
द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट र 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | मुख्य अभियंता शिंग शग | | 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ धीक्षक अभियंता, ox =] ae ox 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, ०८ [= | ian og 
A.A ASS, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०९ i} शिंगी ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २९ 1 | a २९ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ as 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ nee 
"| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या aa 
क्र. पदांची बना. पम पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये यावयाच्या राची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | aa 
संख्या 
g 2 3 डु प द 
१ | मुख्य अभियंता शिंगी गा aa शशि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १३३ = | २० ११३ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ धीक्षक अभियंता, डड शिश ०२ ४२ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
डु धोक्षक अभियंता, २८ शिक ow २४ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
'एकूण २०५ | oe २६ | १७९ | 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


